१४ नव्याने स्थापन झालेल्या न्यायालयांना WAN 
Connectivity करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. वॅन-२०२३/प्र.क्र.६६/कार्या. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :९ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, समक्रमांक दिनांक १५ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद 
करण्यात आले आहे. 

“याप्रित्यर्थ होणारा खर्च हा संबंधित कौटुंबिक न्यायालयांच्या ळेखाशिर्षामधील "og 

दूरध्वनी, वीज व पाणीपुरवठा" या उदिष्टाखाली संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा.” 


- याऐवजी - 


“याप्रित्यर्थ होणारा खर्च हा संबंधित न्यायालयांच्या लेखाशिर्षामधील "०६ दूरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क" या उदिष्टाखाली संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१६१६४६६४१२ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
0: 


:8a9b5d43113d71f5bfc96922b7f43ac6c284859 1 ed3e1f3 
4019d8b33a3cdb267, postalCode=400032, st=Mah 


S A G A N F rialNumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDC0982 
OCCBF3380ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 
Date: 2024.08.09 16:32:12 +05'30' 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वॅन-२०२३/प्र.क्र.६६/कार्या. ७ 


६. अपर मुख्य सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, ARH 
वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड Ske, मुंबई. 

१३. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालये/संबंधित न्यायालये, औरंगाबाद, धुळे, जळगांव, 
जालना, नागपूर, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा, यवतमाळ, बीड, सांगली, रायगड- 
अलिबाग, मुंबई-उपनगर 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१५.कार्यासन अधिकारी ९, ११, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


